संचालक, तंत्रशिक्षण ,महाराष्ट्र राज्य मुंबई ,यांच्या 
अधिपत्याखालील महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक 
सेवा गट-अ या संवर्गातील प्राचार्य, शासकीय 
तंत्रनिकेतन यांची दि.०१/०१/२००९ ते 
दि.०१/०१/२०१७ या कालावधीतील अतिरिक्त 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : सेवाजे-३११७/प्र.क्र.११/१७/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १८ ऑक्टोबर, २०१७. 


संदर्भ : १ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१ ऑक्टोबर, २०११. 
2) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन परिपत्रक क्र.एससीटी-८००९/(२६८/०९)/तंशि-१, 
दि. ३१ मार्च,२०१० 
३) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/ जेसू/ 
२०१७/४२४,दि.२२ मे, २०१७, 


शासन परिपत्रक 


संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय ,महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र 
तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या संवर्गातील प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन या पदावरील प्राचार्यांची 
दि.०१/०१/२००९ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची संदर्भाधिन क्र. ०२ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तंत्र 
शिक्षण संचळलानालयाने संदर्भाधिन क्र .०३ येथील पत्राद्वारे दिलेल्या तपशिलाच्या अनुषंगाने प्राचार्य, 
शासकीय तंत्रनिकेतने या पदावरील दि.०१/०१/२००९ ते दि.०१/०१/२०१७ या कालावधीची अतिरिक्‍त 
तात्पुरती जेष्ठता सूची या परिपत्रकान्वये सोबत जोडलेल्या परिशिष्ठ “अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे. 
०२. संचालक ,तंत्रशिक्षण संचालनालय यांना कळविण्यात येते की ,सदर परिपत्रक व त्यासोबतची 
अतिरिक्त जेष्ठता सूची संबंधित प्राचार्याच्या निदर्शनास आणावी. तसेच सदर जेष्ठतासूचीत काही आक्षेप / 
त्रुटी असतील तर याबाबत संबंधित प्राचार्यानी १५ दिवसांच्या आत संचालक ,तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
यांचेकडे निवेदन सादर कराव्यात .सदर कालावधीत प्राप्त झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती तंत्रशिक्षण 
संचालनालयाने संबंधित प्राचार्याचे सेवापुस्तक व अन्य सेवाभिळेख यावरुन तपासून संचालनालयाचे अभिप्राय 
संबंधित निवेदनांच्या मूळ प्रतिसह या विभागाकडे दि.१५ नोव्हेंबर, २०१७ पर्यंत सादर करावे. विहीत 
कालावधीत आक्षेप /माहिती प्राप्त न झाल्यास जेष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपशील बरोबर असल्याचे गृहीत 
धरुन अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिध्द करण्यात येईल ,याची नोंद घ्यावी . 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेवाजे-३११७/प्र.क्र.११/१७/तांशि-७ 


०३. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१७१०१८१२५५५०२१०८ असा आहे. हा आदे 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sudhir Jaya : 
Shetty पड 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Jaya Shetty 
f Maharashtra, ou=Higher And Technical 


art ment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
12770 25fdf5a4898b24495 3b82406ecea05963bc456fle1e8621e 


=e9d37d499a52 1b728aeb3dc8ec38b759420308b9fd78 16002 
'=Sudhir Jaya Shetty 


प्रति, 

संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 

सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 
प्राचार्य, संबंधित संस्था (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 

निवड नस्ती (तांशि-७. 


Cc Av A  -0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेवाजे-३११७/प्र.क्र.११/१७/तांशि-७ 


झासन परिपत्रक क्रमांक : सेवाजे-३११७/प्र.क्र.११/१७/तांशि-७, दि.१८ ऑक्टोबर, २०१७ सोबतचे 


परिशिष्ठ ./अअ 
महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट अ मधील प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतने पदावरील अध्यापकांची २००९/०१/०१ते दि.०१/०१/२०१७ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची 
अ.क्र. जेष्ठता नांव व प्रवर्ग | जन्म दिनांक नियमित = | नियुक्तीचा जेष्ठता सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
क्रमांक | विद्याशाखा नियुक्तीचा मार्ग | दिनांक/जेष्ठतेचा दिनांक 
दिनांक मानीव दिनांक 
| a | २ ३ | ४ ५ & | 6 | ८ ९ | go 1११ | 

खंड दि.०१/०१/२००९ ते दि.३१/१२/२००९ 
er निरंक....... 

खंड दि.०१/०१/२०१० ते दि.३१/१२/२०१० 
sve निरंक....... 

खंड दि.०१/०१/२०११ ते दि.३१/१२/२०११ 
rere: निरंक....... 

खंड दि.०१/०१/२०१२ ते दि.३१/१२/२०१२ 
ee: निरंक....... 

खंड दि.०१/०१/२०१३ ते दि.३१/१२/२०१३ 
eee: निरंक....... 

खंड दि.०१/०१/२०१४ ते दि.३१/१२/२०१४ 
ee निरंक....... 

खंड दि.०१/०१/२०१५ ते दि.३१/१२/२०१५ 
वात निरंक....... 

7 १४ डॉ. विठ्ठल | अराखीव | ०१/६/१९६६ | ०८/०७/२०१६ | सरळसेवा | ०८/०७/२०१६ | ३१/०५/२०२६ पीएच.डी चि 
श्रीरंग बांदल, | (अपंग) 
विद्युत 
अभियंत्रिकी 


Sudhir Jaya Shetty 


(सुधीर जया शेट्टी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


